कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय 
“महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन विकास 
ard गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक टीडीएस २०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-४ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक, टीडीएस 
२०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन,दि.२८.०९.०२०२० 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उपलब्ध करुन देणे आणि झाहरी पर्यटकांना शांत, 
निसर्गसंपन्न ठिकाणी राहून पर्यटनाचा आनंद मिळावा यासाठी एक सुनियोजित व्यवस्था निर्माण 
करुन पर्यटन विकास साध्य करण्यासाठी संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये राज्याच्या कृषी पर्यटन 
धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रचार, 
प्रसिध्दीकरिता व अडी-अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय 'महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामीण 
पर्यटन विकास समिती' असेल, अशी तरतूद संदर्भाधिन शासन निर्णयामध्ये परिच्छेद -१३ येथे 
नमूद करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीस अनुसरुन राज्यस्तरीय 'महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व 
ग्रामीण पर्यटन विकास समिती' गठीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


राज्यातील कृषी पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रचार, प्रसिध्दीकरिता व अडी-अडचणी 
सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय 'महाराष्ट्र कृषी पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन विकास समिती' गठीत 
करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकारी / मान्यवर पदनाम 

त्व , | प्रधान सविव (पर्यटन) अध्यक्ष 

२. | आयुक्त (कृषी) सदस्य 

३. | संचालक (पर्यटन संचालनालय) सदस्य 

४. | सह सचिव (ग्राम विकास विभाग) सदस्य 

५. । सह सचिव (जलसंधारण) सदस्य 

६. श्री. पांडुरंग भगवानराव तावरे, पुणे (कृषी पर्यटन | सदस्य 
क्षेत्रातील तज्ञ) 

७. | at. पंकज अच्युतराव महाजन, नागपूर (कृषी | सदस्य 
पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञ) 

८. | उपसचिव(पर्यटनो सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, 


२. समितीचीकार्ये:- 


) कृषी पर्यटन धोरणाचा वेळोवेळी आढावा घेणे. 

) कृषी पर्यटन धोरणात सुयोग्य बदल सुचविणे. 

३) कृषी पर्यटन धोरणासंबंधित केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांशी समन्वय. 
) 
) 


कृषी पर्यटनाबाबत संशोधन व विकास. 

कृषी पर्यटन केंद्रांना सक्षम बनविण्यासाठी अर्थ सहाय्याचे विविध पर्याय 

सुचविणे. 

६) कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालय यांच्यामार्फत आदर्श कृषी पर्यटन केंद्र 
निर्मिती. 

७) कृषी पर्यटन केद्रांकरिता कौशल्य विकासाची योजना तयार करणे. 

८) कृषी पर्यटनासाठी विभागीय तसेच राज्यस्तरांवर काम करणाऱ्या संघटनांमध्ये 
समन्वय साधणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे. 

९) राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी पर्यटनासंदर्भातील यशस्वी उपक्रम 
महाराष्ट्रात राबविण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

१०राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राज्यातील कृषी पर्यटन केंद्राची व्यापक 
प्रसिध्दी करुन परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करणे. 

११)राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी पर्यटनासंबंधित प्रदर्शने, परिषदा 

(Exhibition, Conferences) मध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्रातील कृषी 

पर्यटनास राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सकेतांक 
२०२१०१०४११०६२६२९२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Ramesh 

Jayaram Kadam ‘seein 
(र.ज.कदम) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
३. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
५. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१९/८/प्र.क्र.५१४/पर्यटन, 


६. मा. विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

९. मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

१०.मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१२.प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.संचालळक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई, 

१५.आयुक्‍्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, सेंट्रल बिल्डिंग, IT मजला, पुणे 8 ४११ ००१. 

१६.सह सचिव (ग्राम विकास), ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग, बांधकाम भवन, 
मर्झबान पथ रोड, फोर्ट, मुंबई 

१७.सह सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८. उप सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९.श्री. पांडुरंग भगवानराव तावरे, बारामती कृषी व ग्रामीण पर्यटन, प्रशिक्षण, संशोधन 
आणि विकास केंद्र, पळशीवाडी, ता.बारामती, जि. पुणे- ४१३ ११०- ई-मेल आयडी - 
pandurang@agritourism.in (कृषी पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञ) 

२०.श्री. पंकज अच्युतराव महाजन, २०१, -६३- शिवाजीनगर», प्लॉट नं.६३, शिवाजीनगर, 
नागपूर -४४० ०१० (कृषी पर्यटन क्षेत्रातील तज्ञ) 

२१.निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


KKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


